वाचा 


प्रस्तावना:- 


मागणी क्र. वाय- ४, २७०२ लहान पाटबंधारे ०२ 
भूजल, ००५ अन्वेषण (०१) भूजल संपत्तीचे 
अन्वेषण व विकास आस्थापना ,(०१)(०१) भूजल 
संपत्तीचे अन्वेषण (२७०२-३९१८) व विकास 
आस्थापना (अनिवार्य) लेखाशिर्षांतर्गत १३ 
कार्यालयीन खर्च आणि ११ देशांतर्गत प्रवास 
खर्च या उद्दिष्टाखाली उपलब्ध असणारा निधी 
२७, लहान बांधकामे या उद्िष्टाखाली 
पुनर्वितरण करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०१२४/ प्र.क्र.१२२/ पापु-१९ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १० सप्टेंबर, २०२४ 


वित्त विभाग झासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ 


शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. भूजल-१८२१/ प्र.क्र.८२/ पापु -१५ 
दिनांक ०६.०७.२०२१ 


शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. भूजल-१८२१/प्र.क्र.८२(भाग-१) / पापु - 
१५, दिनांक ११.०१.२०२२, 


शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. भूजल-१८२१/ प्र.क्र.८२/ पापु -१५ 
दिनांक ११.०४.२०२२. 


शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. जलवि-२०१५/ प्र.क्र.१२०/ UY -१५ 
दिनांक १०.०४.२०२३. 


राष्ट्रीय जल विज्ञान प्रकल्पातर्गत माहिती व तंत्रज्ञान केंद्राच्या बांधकामास व अस्तित्वातील 


इमारतीच्या नुतणीकरणास दि. ०६ जुले, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजुरी देण्यात 
आली आहे. दि.११.०१.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय जल विज्ञान प्रकल्पांतर्गत भूजल 


माहिती व तंत्रज्ञान केंद्राचे बांधकाम, अस्तित्वातील इमारतींना अग्निशमन यंत्रणा व पहारेकरी कक्षाच्या 
बांधकामासाठी प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आलेली आहे. दि. ११.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
राष्ट्रीय जल विज्ञान प्रकल्पातर्गत अस्तित्वातील इमारतीच्या दुरुस्तीकरीता व नविन भूजल भूवन 


शासन निर्णय क्रमांकःसंकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१२२/पापु-१९ 

इमारतीमध्ये Access control system, LAN, AC, Meeting room AV System बसविण्याकरीता 
प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आळी आहे. सदर शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
कामासाठी देखील सेटेंज चार्जसची मागणी संचालनालयाने केळी आहे. सबब, केंद्र पुरुस्कृत जागतिक 
बॅक अर्थसहाय्य राष्ट्रीय जल विज्ञान प्रकल्पांतर्गत प्राप्त निधीतून इमारत बांधकामावरील centage 
charges देण्याकरिता वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियम, भाग-२ 
दिनांक १७/०४/२०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला उपविभाग-३ 
अ.क्र. ३ परिच्छेद १६६ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मागणी क्रमांक वाय- ४, 
लेखाशिर्ष २७०२-३९१८ अंतर्गत “१३ -कार्यालयीन खर्च” व “99- देशांतर्गत प्रवास खर्च” या 
उद्दिष्टाखाळील अनुक्रमे रु. २०.०० लक्ष व रु. २५.४३ लक्ष असा एकूण रु.४५.४३ लक्ष इतका निधी 
उपशिर्ष २७- किरकोळ बांधकामे या उद्दिष्टाखाली पुनर्वितरणाने उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी २७०२ - लहान पाटबंधारे, ०२- भूजल, ००५- अन्वेषण (04) 
भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना,(०१) (०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण (२७०२-३९१८) व 
विकास आस्थापना (अनिवार्य) या लेखाशिर्षाखाळी १३- कार्यालयीन खर्च आणि ११- देशांतर्गत 
प्रवास खर्च या उद्दिष्टाखाळी अनुक्रमे उपलब्ध असलेला निधी रु. २०.०० लक्ष व रु. २५.४३ लक्ष असा 
४५.४३ लक्ष इतका निधी २७, लहान बांधकामे या उद्दिष्टाखाली पुढील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे 
पुनर्वितरण करण्यास व अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च 
करण्यास या शासन आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. हजारात) 
मुख्य सविस्तर BY । अर्थ झालेला | शिल्ल्क | पुनर्वितरणासाठी | पुनवितरणा 
लेखाशिर्ष संकल्पीय | खर्च निधी । प्रस्तावित निधी नंतरची 

तरतूद तरतुद 

१३, 

कार्यालयीन wad ८०९७ ६७० ६००० (-) २००० ६०९७ 
मागणी क्र. ११, 

वाय ४-, देशांतर्गत प्रवास ४२२१ ५२०|। ३७०० (-) २५४३ १६७८ 
(२७०२-२३९१८) खर्च 
२७, 

SE वा १,०० | ee .0 १3 (+) ४५४३ ४५४४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःसंकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१२२/पापु-१९ 

०२.  पुनर्वितरणाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी ज्या प्रयोजनासाठी वर्ग करण्यात आला आहे. त्याच 
प्रयोजनासाठी त्याचा वापर करावा. संदर्भाधिन क्रमांक १ ते ३ वरील झासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत 
जागतिक बँक अर्थसहाय्य राष्ट्रीय जल विज्ञान प्रकल्पंतर्गत प्राप्त निधीतून देण्यात आलेल्या प्रशासकीय 
मान्यतेनुसार माहिती व तंत्रज्ञान केंद्राच्या बांधकामास व अस्तित्वातील इमारतीच्या नुतणीकरणावरील 
Centage charges व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही घटकासाठी खर्च या निधीतून करुन नये तसेच 
कोणत्याही परिस्थिती मंजुर निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


०३. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक विप्रअ- २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियम, भाग-२ दिनांक 
१७/०४/२०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला उपविभाग-३ अ.क्र. ३ 
परिच्छेद १६६ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन आदेशा निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१०१२५९०२७०२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI 
GANESH & 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20 
e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1325A2533F628572438B5FB 
711C805DE49788678B97015BBOCAC990E3 
8375423, cn=GANESH NIVRUTTI PAWAR 


Date: 2024.09.10 13:37:42 +05'30' 


(गणेडा पवार) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य (सर्व ) 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२( लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा,मुंबई /नागपूर ) 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४) आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी (पुणे) 
६) वित्त विभाग, व्यय-३/अर्थसंकल्प-१८/आपुक कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
७) ग्राम विकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत माहितीस्तव 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःसंकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१२२/पापु-१९ 

२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


xn 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


9 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


